श्री.शुभम संजय नेवरे, यांचा धारणाधिकार 
असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम 
विभागांतर्गत कनिष्ठ अभियंता(स्थापत्य) 
गट-ब (अराजपत्रित) पदावर रुजू करुन 
घेण्यात मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 
शासन निर्णय क्रमांक- कार्यमु-२०२२/प्र.क्र.४७७/सेवा-३. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : १६ नोव्हेंबर,२०२३ 


वाचा :- १. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एसआरव्ही-१०९२/१०३३/ 
प्र.क्र.३३/९२/८,दि.०२.१२.१९९७ 
२. मृद व जलसंधारण विभाग, शासन आदेश क्र.आस्थाप-२०२२/प्र.क्र.२५१/जल-२, 
दिनांक ०१.१२.२०२२. 
३. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन आदेशा क्र.कार्यमु-२०२२/प्र.क्र.४७७/सेवा-३, 
दिनांक ०५.०१.२०२३. 
४. श्री. शुभम संजय नेवरे यांचा दि.१९.०६.२०२३ रोजीचा अर्ज. 
प्रस्तावना - 
श्री. शुभम संजय नेवरे, तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) हे सार्वजनिक बांधकाम 
मंडळ, अकोला अंतर्गत सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, खामगांव येथे कार्यरत होते. ते महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा परीक्षा-२०१९ उत्तीर्ण होवून त्यांची जलसंधारण अधिकारी (स्थापत्य), 
गट-ब (राजपत्रित) या पदाकरीता निवड झाली होती. त्यांनी सदर परीक्षेकरीता विहित मार्गाने अर्ज 
दाखल केला असल्यामुळे त्यांनी केलेल्या विनंती नुसार त्यांना सामान्य प्रशासन विभाग, शासन 
निर्णय दि.०२.१२.१९९७ मधील परिच्छेद २ (ब) (१ मधील तरतुदींच्या अधीन राहून महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा परीक्षा-२०१९ Fetes जलसंधारण अधिकारी (स्थापत्य, गट-ब 
(राजपत्रित) मृद व जलसंधारण विभाग, यवतमाळ या पदावर रुजू होण्यासाठी दि.०५.०१.२०२३ 
रोजीच्या शासन आदेशान्वये कार्यमुक्त करण्यात आले होते. महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या 
सर्वसाधारण शर्ती) मधील नियम १९८१ च्या नियम २२ मधील तरतुदीच्या अधीनतेने श्री.शुभम नेवरे 
यांचा त्यांचा मूळ पदावर म्हणजेच, सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य), 
गट-ब (अराजपत्रित) या पदावरचा धारणाधिकार कायम ठेवून त्यांना कार्यमुक्त करण्यात आले होते. 
२. श्री. शुभम संजय नेवरे यांनी त्यांच्या दि.१९.०६.२०२३ रोजीच्या अर्जान्वये त्यांच्या कौटुंबिक 
अडचणीमुळे त्यांच्या कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) ,गट-ब (अराजपत्रित) या पदाच्या मूळ 
धारणाधिकार असलेल्या पदावर सार्वजनिक बांधकाम विभागात रुजू करुन घेण्याची विनंती केली 
आहे. त्यानुसार त्यांना सार्वजनिक बांधकाम विभागात कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) ,गट-ब 
(अराजपत्रित) या पदावर पुन्हा रुजू करुन घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः कार्यमु-२०२२/प्र.क्र.४७७/सेवा-३. 


शासन निर्णय :- 
सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेल्या मान्यतेनुसार श्री. शुभम संजय नेवरे, जलसंधारण 
अधिकारी (स्थापत्य, गट-ब (राजपत्रित) यांना त्यांच्या मूळ धारणाधिकार असलेल्या कनिष्ठ 
अभियंता (स्थापत्य), गट-ब (अराजपत्रित) या पदावर या आदेझान्वये रुजू करुन घेण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 
२. श्री. शुभम संजय नेवरे यांच्या पदस्थापनेबाबतचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात 
येतील. पदस्थापनेबाबतचे sear निर्गमित करण्यात आल्यानंतर श्री. AR यांनी मृद व 
जलसंधारण विभागातून कार्यमुक्त होवून पदस्थापना देण्यात आलेल्या सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाच्या अख्यत्यारीतील कार्यालयात रुजू व्हावे. 
३.  श्री.शुभम AR हे ज्या दिवशी सार्वजनिक बांधकाम विभागात रुजू होतील त्या 
दिनांकापासून त्यांची या विभागातील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य), गट-ब (अराजपत्रित) या 
पदावरील सेवाज्येष्ठता नव्याने निश्चित होईल. 
४. श्री. नेवरे यांचे वेतन महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील तरतूदीनुसार 
निश्चित करण्यात यावे. 
५. श्री. नेवरे यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय प्रचलित नियमानुसार राहील. 
६. आवश्यकता भासल्यास त्यांना भारताच्या संरक्षण सेवेतील पदावर किंवा भारताच्या 
संरक्षणाशी निगडीत असलेल्या कुठल्याही पदावर देशात किंवा परदेशात प्रशिक्षणाचा कालावधी 
धरुन चार वर्षापेक्षा कमी नसणाऱ्या कालावधीसाठी भारत सरकार ठरवेल त्या शर्तीवर सेवा करावी 
लागेल. परंतु, 
(अ) त्यांच्या नियुक्‍तीनंतर १० वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांना अशी सेवा करावी 
लागणार नाही किंवा, 
(ब) सर्वसाधारणपणे त्यांच्या वयाची ४० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना अशी सेवा करावी लागणार 
नाही. 
७. सेवेत रुजू झाल्यानंतर त्यांना सेवेचा राजीनामा द्यावयाचा असल्यास, त्यांना शासन 
परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही १०९२/१०३३/प्र.क्र.३३/ ९२/८, दिनांक 
०२/१२/१९९७ मधील तरतूदीनुसार शासनाला किमान १ (एक) महिन्याची आगाऊ नोटीस किंवा 
एक महिन्याचे मूळ वेतन देणे आव्यक राहील. मात्र, गैरशिस्त, सेवानियमांचा भंग इत्यादी 
कारणांसाठी त्यांची सेवा समाप्त करण्यासाठी वरीलप्रमाणे नोटीस देण्याचे बंधन शासनावर असणार 
नाही. 
८. श्री. नेवरे यापूर्वी ज्या विभागात शासकीय सेवेत कार्यरत होते त्यांच्याबाबतीत ते ज्या 
विभागात/कार्यालयात कार्यरत होते त्या विभागाकडून/कार्यालयाकडून त्यांच्या विरूध्द कोणती 
विभागीय चौकशी सुरू होती किंवा प्रस्तावित आहे, त्यांना याबाबतची माहिती प्राप्त करून घेण्याच्या 
अधिन राहून त्यांना नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. जर त्यांच्याविरूध्द यापूर्वी कार्यरत असलेल्या 
विभागात/ कार्यालयात विभागीय चौकशी सुरू असल्याचे आढळून आल्यास नियुक्‍तीनंतरही सदर 
चौकशी सुरू राहील. 
९. श्री. नेवरे सध्या कार्यरत असलेल्या कार्यालयाच्या संबंधीत नियंत्रण अधिकाऱ्यांचे सदर 
सेवेतून कार्यमुक्त झाल्याचे लेखी पत्र सादर केल्याशिवाय त्यांना सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत 
नेमणूकीच्या ठिकाणी रूजू करून घेता येणार नाही. तसेच, त्यांची नियुक्‍ती ही त्यांचे सध्याच्या 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कार्यमु-२०२२/प्र.क्र.४७७/सेवा-३. 


शासकीय सेवेतील ना-चौकशी प्रमाणपत्र त्यांच्या संबंधीत कार्यालयाकडून प्राप्त होण्याच्या अधीन 
राहील. 

qo. सदर आदेश निर्गत करण्यात आल्यानंतर श्री. नेवरे यांना महसूली विभाग वाटपाबाबतचा 
विकल्प सादर करणे आवश्‍यक राहील. 

११. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१११६१७०३३२९३१८ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by POOJA BHASKAR UDAWANT 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=3a2 1 6aeb67842b82e08ea38ee54 1 73f5a527cd40299fd7cb1 


35e0abc12d5ab49, 


pseudonym=F9345CFD89BE8F3E65EFOE9FCEBB01B03D01EB11, 
U D ) AW A N T serialNumber=COBDDEC9E386D4BD1D8C491 13A8F429650B2609DE 
AOBDAGE1ED8FDS5SAQD6ASFD, cn=POOJA BHASKAR UDAWANT 


(पुजा उदावंत ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

श्री. शुभम संजय नेवरे, 

जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, यवतमाळ. 
प्रत, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
मा.मंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई, 
अपर मुख्य सचिव (सा.बां.वि.) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय मुंबई, 
प्रधान सचिव, मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. आयुक्त, मृद व जलसंधारण, औरंगाबाद 
६. सचिव (बांधकामे/रस्ते) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
७. अवर सचिव (जल-२), मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, यवतमाळ. 
९. निवडनस्ती (कार्यासन सेवा-३). 


Cc “८७ A -0 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


